RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ४८ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट २ , २०१६ / श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ७७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


. 


~ 


ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 

अधिसूचना 

क्रमांक ठामपा / निवि / आयुक्त / २५७/ २०१६ . 
ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेच्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव असलेली प्रभाग क्र . ३२ मधील जागा ( अ) व अनुसूचित 
जमातीच्या सदस्यांसाठी राखीव असलेली प्रभाग क्र . ५३ मधील जागा ( अ), ह्या जागा रिक्त झालेल्या आहेत , आणि ; 

ज्याअर्थी, रिक्त झालेल्या जागांवर पोट-निवडणूक घेणे आवश्यक आहे , आणि 

ज्याअर्थी, प्रस्तुत प्रभागांची पोट -निवडणूक घेणेकरिता मा . राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार यादी प्रसिद्धीबाबतचा कार्यक्रम घोषित 
केल्याप्रमाणे प्रस्तुत प्रभागांच्या अंतिम मतदार याद्या दिनांक ३० जुलै २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत , आणि 

ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश क्र . रानिआ / मनपा २०१६ / प्र. क्र . २२/ का -०५ , दिनांक २८ जुलै २०१६ अन्वये पोट 
निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करून दिला असून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १४( २ ) चे अधिकार महापालिका आयुक्त यांना 
प्रदान केले आहेत . 

त्याअर्थी, मी , संजीव जयस्वाल , आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियम अनुसूची प्रकरण १ निवडणूक नियमाखालील नियम ८ अन्वये प्रभाग क्र . ३२ मधील जागा ( अ) व प्रभाग क्र . ५३ मधील जागा ( अ) , 
च्या पोट-निवडणुकीसाठी खालीलप्रमाणे निवडणूक कार्यक्रम अधिसूचित करीत आहे 
अ.क्र . निवडणुकीचा टप्पा 

टप्पा सुरू करण्याची / पूर्ण करण्याची तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
नामनिर्देशनपत्र देणे 

२ ऑगस्ट २०१६ ( मंगळवार ) ते ८ ऑगस्ट २०१६ ( सोमवार ) 
( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) तसेच 

९ ऑगस्ट २०१६ ( मंगळवार ). 
( सकाळी ११-०० ते दुपारी २-०० यावेळेत नामनिर्देशन पत्र 

देण्यात येतील). 
( रविवार , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे देण्यात 

येणार नाहीत ). 
२ . नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्याचा कालावधी 

२ ऑगस्ट २०१६ (मंगळवार ) ते ९ ऑगस्ट २०१६ 

( मंगळवार ). 

( सकाळी ११-०० ते दुपारी ३-०० ) 
( रविवार , दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ रोजी नामनिर्देशनपत्रे 

स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) . 


१ . 


( १ ) 


भाग दोन - ७७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , ऑगस्ट २, २०१६ / श्रावण ११, शके १ ९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३ . 


६ . 


८ . 


नामनिर्देशन पत्रांची छाननी 

१० ऑगस्ट २०१६ ( बुधवार ) ( सकाळी ११-०० वाजल्यापासून ) 
४ . वैधरित्या नामनिर्देशित झालेल्या उमेदवारांची 

छाननी पूर्ण झाल्यानंतर लगेच 
यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक . 
उमेदवारी मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक 

१२ ऑगस्ट २०१६ ( शुक्रवार ) ( दुपारी ३-०० पर्यंत ) 
निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा दिनांक 

१३ ऑगस्ट २०१६ ( शनिवार ) ( सकाळी ११-०० पासून ) 
७ - अ. अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी 

१३ ऑगस्ट २०१६ ( शनिवार ) 
प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक. 
७- ब. मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे 

१३ ऑगस्ट २०१६ ( शनिवार ) 
७ - क. महानगरपालिका आयुक्त किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या 

१३ ऑगस्ट २०१६ ( शनिवार ) 
अधिकाऱ्याने मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे 
आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 

२८ ऑगस्ट २०१६ ( रविवार ) 

( सकाळी ७-३० ते संध्याकाळी ५-३० पर्यंत ). 
मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याच्या दिनांक 

२९ ऑगस्ट २०१६ ( सोमवार ) 

( सकाळी १०-०० पासून) . 
१० . महाराष्ट्र शासन राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे 

३१ ऑगस्ट २०१६ ( बुधवार ) रोजीकिंवा तत्पूर्वी. 
प्रस्तुत प्रभागांच्या पोट-निवडणुकीसाठी खालीलप्रमाणे निवडणूक निर्णय अधिकारी / सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची नियुक्ती 
करण्यात आली असून त्यांचे निम्ननिर्देशित कार्यालयातून नामनिर्देशनपत्रे देणे किंवा स्वीकारणे, नामनिर्देशनपत्रांची छाननी करणे तसेचनिवडणूक 
चिन्हांचे वाटप करणे व निवडणुकीसंदर्भातील इतर सर्व कामकाज पार पाडणेची कार्यवाही करण्यात येईल : 
अ. क्र . निवडणूक निर्णय 

सहायक निवडणूक 

निवडणूक निर्णय 

निवडणूक निर्णय अधिकारी 
अधिकारी यांचे निर्णय अधिकारी यांचे 

यांचे कार्यालयाचा पत्ता 
नाव व हुद्दा 

नाव व हुद्दा 

नियुक्तीचे प्रभाग क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . संजय हेरवाडे ( १) श्री . संजय शिंदे 

प्रभाग क्र . ३२ मधील 
उप आयुक्त , सहायक आयुक्त , 

जागा ( अ ) नागरिकांचा 
परिमंडळ -२. वर्तकनगर प्रभाग समिती, 

मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
( २) श्री . अर्जुन अहिरे 

राखीव . 

ठाणे महानगरपालिका, 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां . 
विभाग , वागळे प्रभाग समिती. 
( १) श्रीमती चारुशिला पंडीत 

प्रभाग क्र . ५३ मधील संत गजानन महाराज चौक , 
सहायक आयुक्त , 

जागा ( अ ) अनुसूचित राम मारुती रोड , 
कळवा प्रभाग समिती. 

जमातीच्या सदस्यांसाठी ठाणे ( पश्चिम ). 
( २) श्री . हनुमंत एमेलवाड 

कार्यकारी अभियंता , सां . बा . विभाग , 
उथळसर प्रभाग समिती . 


अधिकारी म्हणून 


१ 


वारकरी भवन , 
पहिला मजला, 


राखीव . 


ठाणे , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१६ . 


संजीव जयस्वाल , 

आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 , 
EDITOR: SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI . 


